कुलसचिव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी या 
पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करणेबाबत. 
श्री.अरूण बाबुराव आनंदकर, अपर जिल्हाधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र.मकृप- १४२४/प्र.क्र.३४/६-ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- १३ मार्च, २०२४. 


संदर्भ:-१. महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्र. बदली- २०२४/प्र.क्र.२९/ई-१, दि.२८.०२.२०२४ 
२.सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, 
दि.१६.०२.२०१८ 


शासन आदेश 
श्री.अरुण आनंदकर, अपर जिल्हाधिकारी यांचे कुलसचिव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहूरी 

या पदावर ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे) 
नियम, १९८१ च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शार्तीना अधीन राहून, महसूल व 
वन विभागाने दि. २८ फेब्रुवारी, २०२४ च्या आदेशान्वये प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती आदेश निर्गमित केले 
आहेत. 
oF तसेच, श्री.अरुण आनंदकर, अपर जिल्हाधिकारी यांना पुढील सूचनांसाठी अपर मुख्य सचिव 
(कृषि) यांच्याकडे हजर व्हावे, असे आदेशात नमूद केळे आहे. त्यास अनुसरुन श्री.अरुण आनंदकर, अपर 
जिल्हाधिकारी यांना कुलसचिव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी या पदावर तीन वर्षाच्या 
कालावधीसाठी खालील नमूद अटी व शातींच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने रूजू करून घेण्यात येत आहे:- 

अ) श्री.अरुण आनंदकर, अपर जिल्हाधिकारी यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी हा या आदेशाच्या 

दिनांकापासून सुरू होईल, त्यानुसार त्यांनी तात्काळ प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू व्हावे. 

ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 

कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 

प्राधिकाऱ्यास राहील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर PAA SAA वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 

पाठविण्याची मुभा, स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र, याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर 

नियोक्त्याने शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याळा तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे. तसेच, 

कोणत्याही परिस्थितीत शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय परस्पर कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये. 


शासन आदेशा क्रमांकः मकृप- १४२४/प्र.क्र.३४/६-ओ 


ड) श्री.अरुण आनंदकर, अपर जिल्हाधिकारी यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश 
आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर 
त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील.. 


इ) श्री.अरुण आनंदकर, अपर जिल्हाधिकारी यांची वेतनश्रेणी एस-२५ : (रू.७८८००-२०९२००) अशी 
असून, त्यांना कुलसचिव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी या पदाची एस-२७ : (रू.११८५००- 
२१४१००) ही वेतनश्रेणी अवनत करून, प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. श्री.आनंदकर 
त्यांच्या मूळ पदाच्या वेतनश्रेणीनुसार वेतन आहरित करतील. 


3. श्री.अरूण आनंदकर, अपर जिल्हाधिकारी यांना सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी 
लागू केलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती लागू राहतील. 


४. सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥१॥॥/9७9॥[॥॥.0०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३१५५८०३५९०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 

p R All H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d975 fffc642fe6b87c2ce9e1297fd 1 e8bda9b459fE5F 
75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=M 


serial INumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE 
6ED5C1E54483490119EE0456AD, PRATIBHA MADHAV PATIL 


2024.03.13 16:07:27 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.अरुण आनंदकर, अपर जिल्हाधिकारी. (प्रशासकीय विभागामार्फत.) 
प्रत:- 


) मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) अपर मुख्य सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 

) 

) 


महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी. 
निवडनस्ती-६ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


